मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ 
प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पमेंट बँककडून 
प्राप्त कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणास वितरीत करण्याबाबत 
(सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.९२/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १० जुले, २०२३. 


Fel] 


वाचा :- 

१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१५/प्र.क्र.११३/नवि-७,दिनांक १७ ऑक्टोबर, 2094. 

२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१५/प्र.क्र.११४/नवि-७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१५. 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१६. 

४. नगर विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक २१ मार्च, २०१७. 

५. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.१२४/नवि-७,दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०१७. 

६. भारत सरकार IY डेव्हल्पमेंट बँक यांच्या दरम्यानचा कर्ज करारनामा दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८. 

७. भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन व न्यु डेव्हल्पमेंट बँक यांच्या दरम्यानचा प्रकल्प करारनामा दिनांक २६ 
डिसेंबर, २०१८. 

. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५४/नवि-७, दि.२९ मार्च, २०२३. 

९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ ,दि. १२ एप्रिल, २०२३. 


ios 


प्रस्तावना :- 

मुंबई मेट्रो लाईन-२ टप्पा-१ (दहिसर (पू) - डी.एन.नगर), मुंबई मेट्रो लाईन-७ अंधेरी (पूर्व) व 
दहिसर (पूर्वी व मुंबई मेट्रो लाईन-२ प्रकल्प टप्पा-२ ब डी.एन.नगर- मंडाळे या उन्नत मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पांची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास शासनाने 
संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ ते ३ नुसार मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
प्राधिकरणचा स्वत:चा निधी, केंद्र व राज्य शासनाचे सहाय्य व बाह्य वित्तीय संस्थेचे कर्ज या माध्यमातून 
निधी उभारून करावयाची आहे. 

सदर प्रकल्पावर प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण प्रथम 
खर्च करते आणि केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती दावे न्यु डेव्हलपमेंट बँकेस सादर करते. न्यु डेव्हल्पमेंट 
बँकेने सदर प्रतिपूर्ती दावे मंजूर केल्यानंतर तेवढीच रक्‍कम न्यु डेव्हल्पर्मेंट बँकेकडून केंद्रशासनामार्फत 
राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करण्यात येते. सदर प्राप्त कर्ज रक्‍कम अर्थसंकल्यपाद्वारे राज्य 
शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास कर्ज म्हणून वितरीत करावयाची आहे. 

मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांसाठी न्यु डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जापोटी राज्य 
शासनाकडून माहे मार्च, २०२३ अखेर रु. ६४३.८०८१ कोटी एवढी कर्ज रक्‍कम प्राधिकरणाला वितरीत 
करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला न्यू डेव्हल्पमेंट बँकेचे कर्ज या प्रयोजनार्थ चाळू वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
तरतूदीमधून रु. ४९.९५३३ कोटी इतकी रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. या अनुषंगाने खालीप्रमाणे निर्णय घेतला 


आहे. 


शासन निर्णय : - 


१, 


मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांसाठी (LOAN NO. १८॥९०४) न्यू 
डेव्हल्पमेंट बँकेचे केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या कर्ज रक्‍्कमेपोटी सन २०२३-२४ या चालू 
वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधून रु.४९,९५,३३,०००/- (अक्षरी एकोणपन्नास कोटी 
Gand लाख तेहतीस हजार रुपये फक्त) इतकी रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणास वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


, उपरोक्‍त रक्कम मागणी क्र. एफ-७, ६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे ०१, राज्य भांडवली 


विकास १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे (00)(02) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 
२अ, २ब व ७ करिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) न्यू 
डेव्हल्पमेंट बँकेचे कर्ज सांकेतांक क्रमांक (६२१७०९०१), ५५, कर्जे व आगाऊ रक्कमा 
(कार्यक्रम/दत्तमत्त) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
खर्ची घालण्यात यावी. 


. उपरोक्‍त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे अवर सचिव, नवि-५ 


RR) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उप सचिव नवि-५ यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. या बाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि-३१ 
कार्यासनाने करावी. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद करण्यात आलेली 
रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचे कडून काढून ती मुंबई महानगर विकास 
प्राधिकरणास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या 
रोखशाखेने देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे पाठवावे. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पर्मेट बँककडून प्राप्त होणा-या कर्जाची 


a 


रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडीलळ Escrow Account मध्ये जमा 
झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पमेंट बँककडून प्राप्त होणाऱ्या 


कर्जाच्या रक्‍कमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महालेखापाल यांनी विहित 
केलेल्या नमुन्यात लेखे ठेवावे. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पमेंट बँककडून प्राप्त होणा-या 


कर्जाच्या venta विनियोग न्यु डेव्हल्पमेंट बँके सोबतच्या करारनाम्यानुसार ज्या 
प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे त्याच प्रयोजनासाठी होईल, याची मुंबई महानगर Wear 
विकास प्राधिकरणाने खबरदारी घ्यावी व अशा खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महानगर आयुक्‍त, 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सादर करावे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


७. 


Go 


११ 


१२ 


१३ 


सदर रक्‍कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍्कमांचा तपशिल राज्य 
शासन व केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा तसेच लेखापरिक्षणासाठी झासनांस/झासनाने 
नियुक्‍त केलेल्या यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात यावा. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पमेंट बँकेकडून प्राप्त झालेल्या 


कर्जाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत आकारण्यात आलेले बांधिलकी 
शुल्क (Commitment Charges) व कर्जावरील व्याज “ ००४९, व्याजाच्या जमा रकमा, ०४, 
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शासनाकडील व्याजाच्या जमा रकमा, १९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर 
उपक्रम यांजकडून व्याज ०१, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून व्याज, (09)(33) 
एमएमआरडीए प्राधिकरणास मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता न्यू डेव्हल्पमेंट 
बँकेने दिलेल्या कर्जावरील व्याज सांकेतांक क्रमांक (००४९५०७२०१)” या लेखाशिर्षाखाली 
राज्य शासनाकडे तातडीने जमा करावे व भरणा केलेल्या रक्कमेच्या चलनाची प्रत शासनास 
सादर करावी. 


. मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पमेंट बँकेकडून प्राप्त होणा-या कर्जाची 


मुद्दल व त्यावरील व्याजाची परतफेड करारनाम्यातील वेळापत्रकानुसार राज्य शासनास होईल 
याची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने खबरदारी घ्यावी. 


.मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पमेंट बँकेकडून प्राप्त होणा-या कर्ज 


रक्कमेच्या वितरणाच्या अटी व शर्ती संदर्भात राज्य शासन व मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण यांच्या दरम्यान करावयाच्या दुय्यम कर्ज HAAN (Subsidiary Loan 
Agreement) नमूद सर्व जबाबदाऱ्या/अटी व शर्ती यांचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने काटेकोर पालन करावे. 


.राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या कर्जाविषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


,सदर कर्ज वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्रत्ण व हमी दिनांक ३०/१२/२०१४ मधील 


सूचनानुसार FSR आज्ञावळीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार माहिती भरण्याची 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


.राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पमेंट बँकेकडून 


प्राप्त होणा-या कर्ज रक्‍कमेपोटी आतापर्यंत रु. ६४३.८०८१ कोटी इतका कर्ज निधी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये 
वितरीत होणाऱ्या निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणेः- 


निधी वितरीत 
अनु.क्र दिनांक य करणाऱ्या संस्थेचे | Se वित विशी 
ह (रु. कोटी) (रु. कोटी) 
( ) नांव ( ) 
१ २६.०३.२०२१ २३४.०० राज्य शासन २३४.०००० 
२ ०७.०३.२०२२ १३५.२२२८ राज्य शासन ३६९.२२२८ 
3 ३०.०३.२०२२ 48.443 राज्य शासन ४२८.८०८१ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


8 २८.०९.२०२२ ९०.०००० राज्य शासन ५१८.८०८१ 
4 28.03.2023 920.4489 राज्य शासन ६३९.३६७२ 

28.03.2023 ४.४४०९ राज्य शासन ६४२३.८०८१ 
9 सदरचे वितरण ४९.९५२३२३ राज्य शासन ६९३.७६१४ 


१४.सदर निधी वितरणासाठी वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि. १२ एप्रिल, २०२३ मधील संबंधित सर्व अटींचे तसेच परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ठामधील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१५. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/ 


अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्राप्त सुचनानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


es 


9&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७१०१४१५५०८३२५ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ined by VIJAY KARBHARI 
Rl 


VIJAY KARBHARI ९ 


DN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, 

C H A U D H A R | C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.10 18:21:09 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव, Text विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

१०. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

११. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१२. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१४. वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३, HT व हमी कक्ष 
१५. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

१६. उपसचिव (न.वि.-५), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
१८. रोख शाखा (५ प्रती), 

१९. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.९२/नवि-७, दिनांक १० जुलै, २०२३ चे सहपत्र 


जोडपत्र-अ 


मुंबई मेट्रो २-अ, २-ब, आणि ७ प्रकल्पांकरीता न्यु डेव्हल्पमेंट बँकेकडून प्राप्त झालेल्या 
रु. ४९.९५३३ कोटी इतक्या कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला वितरीत 


करण्याबाबत. 
१. संस्थेचे नांव 


विवरण 


२. वित्तविभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
व दिनांक 
३. कर्जाची एकूण मंजूर रककम 


४. मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम 
वितरीत करण्यात आली असल्यास वितरीत 
करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम 


५. मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये 
वितरीत करण्यात येत असलेली कर्जाची 
रक्‍कम 

६. एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, 
व्यक्‍ती/यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले 
असल्यास त्यांच्या नावासमोर, कर्ज मंजूरी 
रक्कम नमूद करण्यात यावी 

७. एकूणकर्जपरतफेडीचे हप्ते 


८. कर्जपरतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या काळावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रैमासिक इत्यादी 

कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी 
(Moratorium Period) 


१०, 


माहिती 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१ 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२ एप्रिल, २०२३ 
$ २६० मिलीयन 
(अंदाजे रक्‍कम रु.१८१४.३७१ कोटी, 
$१--रु.६९.७८३५०० या दराने) 
सन २०२०-२१ : रु.२३४,००,००,०००/- 
सन २०२१-२२: रु.१९४,८०,८१,०००/- 
सन २०२२-२३ : रु. २१५,००,००,०००/- 


रु. ४ ९ 9 8 षु 9 ३ ३ 900 ०/ ~ 


न्यु sede बँकेसोबतच्या कर्ज 
करारनाम्यानुसार दि.१५ मार्च, २०२४ ते दि.१५ 
सप्टेंबर, २०४३ या कालावधीमध्ये प्रत्येक 
सहामाही हप्त्यामध्ये याप्रमाणे एकूण yo 
हप्त्यामध्ये परतफेड करावयाची आहे. 

$ ६.५ मिलीयन (सहामाही हप्ता) 


सहामाही 


कर्ज करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या 


दिनांकापासून ५ वर्षे 


V | J AY KA R B H A R | BRON VA KARBHARI CHAUDHARI, 
CHAUDHARI 


C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.10 18:21:35 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


अ.क्र विवरण माहिती 
११. कर्जपरतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित दि.१५ मार्च, २०२४ ते दि.१५ सप्टेंबर, 
केलेला कर्ज हप्त्याचा दिनांक २०४३ पर्यंत (सहामाही हप्त्यामध्ये) 


१२. कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक दि.१५मार्च, २०२४ 


१३. कर्ज परतफेडीच्या शोवटच्या हप्त्याचा दिनांक दि.१५ सप्टेंबर, २०४३ 

न्यु डेव्हल्पमेंट बॅकेसोबतच्या कर्ज 
करारनाम्यातील PRA ३.४ येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे 


१४. व्याज दर 


१५. विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व निरंक 
इतर आकार 


१६. व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी सहामाही 
जसे वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 

मागणी क्र. एफ-७ ६२१७, नगर 
विकासासाठी कर्जे०१, राज्य भांडवली 
विकास १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांना कर्ज(००)(०२) मुंबई मेट्रो 
रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता मुंबई 
महानगर wear विकास प्राधिकरणाला 
(एमएमआरडीए) न्यू डेव्हल्पमेंट बँकेचे 
कर्ज सांकेतांक क्रमांक (६२१७०९०१), ५५, 
ou व आगाऊ रक्कमा 
(कार्यक्रम/दत्तमत्त) 

मागणी क्र - एफ-७, ६२१७, नगर 
विकासासाठी कर्जे ०१, राज्य भांडवली 
विकास, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांना कर्जे, (००)(०२) मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने 
(एमएमआरडीए) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 
२अ, २ब व ७ करिता न्यू डेव्हल्पमेंट 
बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची 
वसुली सांकेतांक क्रमांक (६२१७५०८२०१) 


Digitally signed by ९०१६४ KARBHARI 
HARI 


VIJAY KARBHARI <2 


: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, 
C HA U D H A R | C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.10 18:21:54 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


१७. कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


१८. कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


१९. कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 


२०. कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


२१. शासकिय कंपनीच्या नोडळ ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


२२. डी. डी.ओ.चा नंबर 


००४९, व्याजाच्या जमा रकमा ०४, 
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शासनाकडील 
व्याजाच्या जमा रकमा १९०, सार्वजनिक 
क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून व्याज ०१, 
सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम 
यांजकडून व्याज, (०१ (३३) 
एमएमआरडीए प्राधिकरणास मुंबई मेट्रो 
रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता न्यू 
डेव्हल्पमेंट बँकेने दिलेल्या कर्जावरील 
व्याज सांकेतांक क्रमांक (००४९५०७२०१) 


न्यू डेव्हल्परमेंट बँक 
३३३, लुझियाझुई रिंग रोड, 


ब्रिक्स टॉवर, ऱशांगाई- २००१२० 
चीन. 


मुख्य लेखा अधिकारी, 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

डी. डी.ओ. नंबर-७१०१००२३०१ 


Digitally signed by ४०१४ KARBHARI 


VIJAY KARBHARI १७७५१ 


CHAUDHARI 


KREREKERERKEKE 


IN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, 
C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.10 18:22:12 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


